महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, 
मुंबई व खंडपीठ नागपूर, पुणे व औरंगाबाद 
येथील TT 2, ३व४ च्या ३२ अस्थायी पदांना 
दिनांक १/३/२०२१ ते ३१/८/२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस २०२१/ प्र.क्र.७५/५ स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- ३० मार्च, २०२१ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय,सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग क्र.राजस-१००८/ प्र.क्र.५३८/ ५-स, 

दिनांक ५/५/२०११ 

२) शासन निर्णय,सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग क्र.राजस-२०२०/ प्र.क्र.८१/ ५-स, 
दिनांक ७/१०/२०२० 

३) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,पुणे यांचे पत्र क्र.आस्थापना/कक्ष-१/१९५ 
सह.न्याया./अस्थायी पदे/मुदतवाढ/२०२१, दिनांक ३/३/२०२१ 

४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र GH, 
मरासअन्यामुं/आस्था/ अ.प.मु.वा/२०३/२१,दिनांक ११/२/२०२१ 

५) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक १५/२/२०२१ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई व खंडपीठ नागपूर, पुणे व औरंगाबाद 


येथील वर्ग २, ३ व ४ च्या ३२ अस्थायी पदांना दिनांक २८/२/२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 


संदर्भाधिन क्र.२ येथील दिनांक ७/१०/२०२० राजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली 


आहे. प्रशासकीय कारणास्तव सदरची अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असून त्यांना सन 


2029-2022 करिता मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सबब, शासन निर्णय दिनांक ५/५/२०११ 


अन्वये निश्चित केलेल्या आकृतिबंधात उक्त पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून महाराष्ट्र 


राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई व खंडपीठ नागपूर, पुणे व औरंगाबाद Atos FTI, ३व४ 


च्या ३२ अस्थायी पदांना दिनांक १/३/२०२१ ते दिनांक ३१/८/२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन 


मान्यता देत आहे. सदर पदांची विगतवारी सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविली आहे. 
२. याकरिता होणारा खर्च "मागणी क्र.व्ही-२, ०१ - सहकार, ००१- संचाळन व प्रज्ञासन,(०१) 


संचालन व प्रशासन (०१)(०९) महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय (२४२५०१०२)" या 


लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२१-२०२२ च्या मंजूर 


तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२१/ प्र.क्र.७५/५स 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक 94/2/2029 अन्वये प्रशासकीय विभागांना 


प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०३३०१५४६२४९००२ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Manjiri 9 
Ganeshbhushan Joshi ; 


(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

२. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई, 

३. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन), पुणे, नागपूर 

४. सदस्य, महाराष्ट्र सहकारी अपील न्यायालय, खंडपीठ, नागपूर/पुणे, द्वारा प्रबंधक, महाराष्ट्र 
५. राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई 

६. महाळेखापाल-१, महाराष्ट्र, मुंबई (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), 

७. महाळेखापाल-२, महाराष्ट्र नागपूर (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे, 

९. वित्त विभाग,( व्यय-२/आपुक), मंत्रालय, मुंबई 

१०.अवर सचिव, (कार्यासन १७-स / १५-स),सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२१/ प्र.क्र.७५/५स 


शासन निर्णय क्रमांक राजस २०२१/प्र.क्र.७५/ ५ स, दिनांक ३० मार्च, २०२१ च्या 
शासन निर्णयातील महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई व खंडपीठ नागपूर, 
पुणे व औरंगाबाद येथील ३२ अस्थायी पदांच्या विगतवारीचे विवरणपत्र 
वेतनश्रेणी (रुपये) पदांची संख्या 
(सहाव्या वेतन आयोगानुसार) 
मुंबई (वर्ग-२) 

र 
कार्यालय आ 
लघुलेखक Pre 

र = 


al 
7 
an 
ol 
ol 
न 
x 


र 


शिपाई ४४४०-७४४० 


पुणे (वर्ग-३ व वर्ग-४) 


लघुलेखक (मिलग्ेना 
य = 


[el 
ae 
५ 


५ 
एकूण ७ 


od 


टंकलेखक 
a [rae 


एकूण :- मुंबई 12+ नागपूर + पुणे ७-- औरंगाबाद ६ = 32 


Ln 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


